RNI No. MAHBIL/ 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ४ , अंक ३६ ]] 


गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ३२, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


. 


पोलीस आयुक्त , 

नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि.शा. / म.आ / २५८६/ २०१८. - ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात . दरम्यान दिनांक २२ ऑगस्ट २०१८ रोजी बकरी ईद, दिनांक २५ ऑगस्ट २०१८ रोजी नारळी पौर्णिमा, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१८ 
रक्षाबंधन , तसेच दिनांक २ सप्टेंबर २०१८ रोजी श्रीकृष्ण जयंती दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ गोपाळकाला / दहीहंडी असे सण व उत्सव साजरे 
करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक २० ऑगस्ट 
२०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ रोजीचे २४-०० वा. पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१ ९ ५१ च्या कलम ३७( १ ) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 
२ . ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था 

राखणेकामी महाराष्ट्र 

पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

३. त्याअर्थी, मी , पंकज डहाणे, पोलीस उपायुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१८ रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे : 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे , सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व 
तयार करणे . 

( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका , रिव्हाल्वर, देशी कट्टे, देशी -विदेशी अग्निशस्त्रे, व शारीरिक इजा 
करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांचे चित्राचे-प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १ ९ ४० 


५ . 


६ . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा 
जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्व परवानगी शिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तिना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपुर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी . 

या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र 
होईल . 


७ . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


पंकज डहाणे , 


नवी मुंबई , 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ . 


पोलीस उप आयुक्त 
विशेष शाखा , 


नवी मुंबई करिता. 


no 


" 


मंजूर झाली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६. 

क्रमांक टीपीएस-१२१६/ २९ ६९ / प्र.क्र . ६८ /१८ / नवि - १२.- ज्याअर्थी, ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना ( यापुढेजिचा उल्लेख “ उक्त 
विकास योजना असा करण्यात आला आहे.) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३१ ( १) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्रमांक टीपीएस १२९ ७ / १३१ ९ / 
प्र.क्र . १४८ / ९ ७ / नवि -१२, दिनांक ४ ऑक्टोबर १९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे.) अन्वये भागशः 

असून , ती दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१(१) मधील तरतुदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूनचा क्रमांक टीपीएस १२०१/ २७४ / प्र.क्र . २८ / 
२०० ९/ नवि-१२, दिनांक ३ एप्रिल २००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे २००३ पासून अंमलात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये २५.०० मी . उत्तर- दक्षिण रस्ता उक्त विकास योजनेमध्ये मुंबई- आग्रा रोडपर्यंत दर्शविण्यात आला 
आहे. जो बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पाईपलाईन वरून जात आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त रस्ता ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे.) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७(१ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून उक्त विकास योजनेमधील उक्त रस्ता पाईपलाईन पासून मुंबई- आग्रा रोड पर्यंत 
वगळण्याचा व पाईप लाईनला समांतर असा १५.०० मी . रुंद विकास योजना रस्ता दर्शविण्याचा फेरबदल प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक 
१३ ऑक्टोबर २०१६ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदलाचा प्रस्ताव मंजूर करणे आवश्यक आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल प्रस्ताव मंजूर करीत आहे. आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या 
अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे ; 

नोंद 
भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पाईपलाईन पासून मुंबई- आग्रा रोड पर्यंतचा २५.० मी . रुंद विकास योजना 
रस्ता वगळण्यात येत आहे व त्या खालील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या पाईपलाईनला 
समांतर असा १५.०० मी . रुंदीचा विकास योजना रस्ता दर्शविण्यात येत आहे . 

२ . सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 

३ . उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्येकामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील 
( १ ) आयुक्त , 

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे . 
( २) सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , कोकण भवन , 
( ३ ) सहायक संचालक, नगररचना , ठाणे जि . ठाणे . 


" 


नवी मुंबई. 


शाखा, 


४ . 


सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अशोक का . खांडेकर , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor ,Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 31st August 2018 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS - 1216 / 2969/C.R . 68 / 18 /UD- 12. — Whereas, the Revised Development Plan of the City 
of Thane ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) vide Notification 
No. TPS . 1297 / 1319 /CR - 148 /97/UD - 12 , dated the 4th October 1999 (hereinafter referred to as 
“ the said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the 
Excluded Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban 
Development Department under section 31 ( 1) of the said Act, vide Notification No. TPS - 1201/ 
274 /CR - 28 / 2009/UD - 12 , dated the 3rd April 2003 and has come into force with effect from 
14th May 2003 ; 

And whereas , in the said Development Plan , a 25.00 mt. North - South Development Plan 
road is proposed upto theMumbai-Agra road which passes over the pipe line of Mumbai Municipal 
Corporation (hereinafter referred to as “ the said road " ) ; 

And whereas , Thane Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Municipal 
Corporation ” ), after following the legal procedure under sub -section ( 1 ) of section 37 of the said 
Act, has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete the 
said road from the pipe line to the Mumbai- Agra road and to propose a new 15.00 mt. wide 
Development Plan road along the pipe line , to the Government for sanction vide letter dated 
13th October 2016 (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ”) ; 

And whereas, after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State, Pune, the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of section 37 of the 
said Act , the State Government hereby sanctions the Proposed Modification as described 
below : 

“ In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last 
entry , the following new entry shall be inserted viz . 

ENTRY 
25.00 mt. Development Plan road from the pipe line of the Mumbai Municipal Corporation 
upto the Mumbai-Agra road is deleted and land so deleted is included in Residential Zone and a 
new 15.00 mt. wide Development Plan road is shown along the pipe line of the Mumbai Municipal 
Corporation , as shown on plan .” 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 

3 . The aforesaid sanctioned modification shall be made available forinspection by the general 
public during office hours on all working days at the following offices for a period of one month : 

(i) The Commissioner, Thane Municipal Corporation , Thane. 
( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai. 
(iii) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be published on the Government website at www . 
maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHOK K. KHANDEKAR , 

Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करणेबाबत. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर जिल्हा यांजकडून 

अधिसूचना 


संदर्भ . - महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विकाअ. १११५ / प्र.क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


शासन निर्णय 


क्रमांक एमएजी/ टे-१ / का.दं./विका.अ.नि/ २०१८.- महाराष्ट्र शासन या शासन निर्णयाद्वारे मी, जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, मुंबई 
शहर जिल्हा, ओल्ड कस्टम हाऊस , शहिद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
यासोबत जोडलेल्या अधिसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतःसदर 
शासन निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत 
त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरूद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt ) 
जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा, कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 


सदरची नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचेनिष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल. 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिकार : 


विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ साक्षांकनाचे काम करतील . मूळ कागदपत्रे, प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच 
परिशिष्ट ५ मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी 
माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर सत्यप्रत 
म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार 
राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास, त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / 
ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 


विशेषकार्यकारीअधिकारीपदासाठीपात्रउमेदवारांचीयादी 


अ.क्र. 


मुंबई 


जन्मदिनांक 


दुरध्वनी 
क्रमांक 


पात्र/ 


अपात्र 


नोकरीशैक्षणिक 

गुन्ह्याची 

महाराष्ट्रात शासकीय, 

पात्रतेबाबतचेनोंदआहे.१५वर्षाचा 
निमशासकीय 
, 
प्रमाणपत्र 
सादर 

प्रमाणपत्रसादरकिंवानाहीरहिवासआहे किंवाशिक्षक 
केले 
कि 
नाही 

किंवा 
नाही 
? असल्यासत्याचा तपशील. 


? 


(१) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(१०) 


(११) 


१५-०४-१९८२ 


९९६७९१२२७९५ 


नाहा. 


बा.ए.पास 


(२) 

(३) 

(४) श्रीसुरजगोविंदगुरव४/५३,बी.डी.डी.चाळ,ना.म.४०००१३ 

जोशी 
मार्ग 
, 
लोअर 
परेल 
( 
पू 
) 
. मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२ , २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


श्रा.गणशलक्ष्मण 


०३.०३.१९७३ 


९८६९३०४६८० 


नाही 
. 


बा.काम 


नाहा 


आह 


रूक 


खो.क्र 
.२.१६ 
/ 
१६ 
( 
७८. 
) 
, 
सह्याद्री कॉलनी,शाखानं.७,गोलंजीहिल 
रोड 
, 
शिवडी 
, 
मुंबई 


Ente 


४०००१८ 


१०.०६.१९८६ 


९३२००६४०४६ 


नाही 
. 


१२ 
वी 
पास 


नाहा 


आहे 
. 


श्री.सुनिलपन्नालालमारियम्मानगर,क्र.१०३, 

अॅनी 
बेझंट 
रोड 
, 
वरळी 
, 
मुंबई 


पटल 


३ 


४००००४ 


०५.१२.१९७५ 


९८२०५१५३५८ 


नाहा. 


नाहा 


आह 


श्रीमतीरेखाकोशिकसी-८,श्यामसदन,पहिलामाळा, 
मोरे 

२३२/२४६,राजाराममोहनरॉय 
मार्ग 
, 
गिरगांव 
, 
मुंबई 


४ 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(७) 


(८) 


(१०) 


(११) 


४००००४ 


श्रीसंदिपचंद्रकांत कितीकर 


१७.१०.१९६० 


नाहा 


नाही. 


नाही 


आहे 


पात्र 


३६जा,न्युआमकार,रु.न.२०१, दुसरामजला,मुगभाटक्रॉसलेन, 
गिरगांव 
, 
मुंबई 


डिप्लोमा(उपयोजित 

कला) 


५ 


४००००१ 


१३.०१.१९८० 


श्री 
नितीन 
श्यामजी 
१८६/१८८ 
, 
बोरा 
बाजार 
स्ट्रीट 
, 
३ 
रा बोरिचा 

मजला,रुमनं.१५,फोर्ट,मुंबई 


नाही 


नाही. 


एसवायबाकाम 


नाही 


४०००२२ 


२१.१०.१९५७ 


९८६९३७३२४६ 


नाही 


श्रीप्रतापपाडुरंग 
पाटील 
( 
चौधरी 
) 


आहे 


पात्र 


१ 
९/ 
१ 
९ए 
. 
खटावकर 
भुवन 
, 
रु.नं. 
२२ 
ए 
, 
निकदवरी 
लेन 
, 
गिरगांव 
, 
मुंबई 


७ 


४०००३७ 


११.०१.१९७७ 


९८२०२११७१८ 


नाहा. 



डॉ 
. 
प्रिया 
अजित 
सिंग 
९ 
०४ 
, 
दोस्ती 
ऑलीव्ह 
बिल्डिंग 
, 

दोस्तीएकर्सकॉम्पलेक्स,शेख 
मिसरी 
दर्गा 
रोड 
, 
अॅन्टॉपहिल 
, वडाळा,मुंबई 


बी 
डी 
एस 
( 
डेन्टल 

सर्जन 
) 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१ , शके १९ ४० 


४००००२ 


२०.०८.१९७२ 


९०२९४५०४७९ 


नाही 
. 


बाकाम 


नाही 


आह 


श्री 
भुपेंद्र 
मारुती 
रेमजे 
२० 
, 
सुर्यवंशी 
भवन 
, 
दुसरा 
मजला 
, 

रुमनं.१५,ताडवाडी,चिराबाजार, मुंबई 


४०००१९ 


३०.०९.१९९१ 


नाही 


नाहा. 


एचएससा 


आहे 


श्रीअभिषेकविनोदरुमनं.१६७/बी,महावीरबिल्डिंग, मारे 

भांडारकर 
रोड 
, 
माटुंगा 
पोस्ट 
ऑफिस 
जवळ 
, 
माटुंगा 
, 
मुंबई 


१० 


४००००४ 


१०.०३.१९६५ 


नाही 


नाही. 


बी 
कॉम 


नाही 


आह 


श्रीलक्ष्मीप्रसाद ७४/४८,पत्राचाळबिल्डिग.१ला 
बलदेवप्रसाद 
चौरसिया 
मजला 
, 
रुम 
नं 
. 
४८ 
, 
५ 
वा 
मजला 
, 

कुंभारवाडा,मुंबई 


११ 


७ 


८ 


(१) 


(२) 


(५) 


(६) 


(८) 


(९) 


(१०) 


(११) 


(७) 
नाही 
. 


४००००४ 


१३.०१.१९७४ 


नाही 


एसएससी 


नाहा 


आह 


चौरसिया 


११/९५,मुकुदभवन,१लामजला, रुमनं.१९,एमजीमाहिमतुरामार्ग, ३राकुंभारवाडा,गिरगांव,मुंबई 


१२ 


४०००१६ 


११.०६.१९७१ 


नाहा 


नाहा. 


एचएससा 


नाही 


आह 


पात्र 


श्रीप्रशांतसिताराम१०१,आनंदकपाऊन्ड,टी.एच. 

कटारिया 
मार्ग 
, 
माहिम 
, 
मुंबई श्रीमतीश्रध्दालक्ष्मण७३/बी,मच्छिमारनगर,कॅ.प्रकाश पागधर 

पेठे 
मार्ग 
, 
कफ 
परेड 
, 
मुंबई 


४००००५ 


०२.१२.१९८५ 


नाही 


नाहा. 


एसएससी 


नाही 


आहे 


पात्र 


श्रीशोभनअंतय्या 


४००००५ 


०६.०४.१९८१ 


९९२०२६५११२ 


एसएससा 


आहे 


पामुला 


बी/३८६/११७,गणेशमुर्तीनगर, भाग३,गलीनं.१०.क.प्रकाशपेठे मार्ग,कफपरेड,मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


४००००८ 


१४.०९.१९७३ 


९८१९७३९९२३ 


नाहा. 


टीवायबीकॉम 


नाही 


आह 


श्रीमतीशमीममोहमद३/३७,नवाबचाळ,जयराजभाई अशफाकअन्सारीलेन,आरएसनिमकरमार्ग,मुंबई 


४००००८ 


१०.०६.१९७६ 


८०५५८५९१५९ 


नाही. 


एचएससी 


आहे 


श्रीमतीगीताअशोक१४वाकामाठीपुरा,बिल्डिंगनं.१६, अध्यात्प 

रुमनं.२,तळमजला,एसपीरोड, मुंबई 


४०००२१ 


श्रीविजेन्द्र परशुराम 


०७.१०.१९८२ 


नाही 


नाहा. 


नाहा 


बीकॉम 


आहे 


१८ 


रुमन.५२०,५वामजला. महात्माफुलेनगरएसआरए, 
नरीमन 
पॉईंट 
, 
मुंबई 


श्राधमद्रइश्वरराव 


४००००५ 


०८.०७.१९७२ 


नाहा 


नाहा. 


पात्र 


नाहा 


आह 


३/१२,संक्रमणशिबीर,कफपरेड, कुलाबा,मुबई 


१ 


९ 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


(५) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


(११) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


४००००९ 


१०.१०.१९८४ 


नाही 


नाही. 


एचएससी 


नाही 


आहे 


श्रीमताश्रध्दाजयश मयेकर 


२० 


रुमन.०६,अविग,दुसरामजला, 

ओम 
बाबदेव 
निवास 
, 
अॅङ आनंदरावसुर्वेमार्ग,उमरखाडी, मुंबई 


४००००२ 


०३.१०.१९८५ 


२२६६६७१४८९ 


नाही. 


बोकाम 


नाही 


आहे 


श्रीसमीरप्रमोदभुवड२३/२५,पुरुषोत्तमकांजीचाळ, 

झावबावाडी,झावबावाडीराममंदीर 
जवळ,ठाकुरद्वार,मुंबई 


४००००१ 


०४.०२.१९८६ 


नाही 


एसवायबीकॉम 


नाहा 


आहे 


पात्र 


२२ 


हातणकर 


श्रीआशिषचंद्रकांत१/६७,म्युनिसीपलबिल्डिगनं.०१, 

साबुसिध्दिकीमार्ग,क्रॉफर्डमार्केट, मुंबई 


श्रीसतिशदिनकर 


४००००१ 


२८.०४.१९७३ 


२२६७८३५६०० 


नाहा. 


बीकाम 


नाहा 


आहे 


२८.रामपिरभवन,५वामजला, 
रुमनं.१३,मारुतीलेन,फोट,मुबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


२३ 


४००००१ 


१३.०६.१९७७ 


२२२२०२२९४२ 


नाहा. 


एचएससा 


नाहा 


आहे 


श्रीमुकेशश्यामरावरुमनं.२७,तळमजला,आगरी टपाल 

चाळ,कालीकतस्ट्रीट,फोर्ट,मुंबई 


२४ 


४००००८ 


०१.१०.१९७६ 


८०८२३७७८६३ 


नाही. 


एचएससी 


नाही 


आहे 


श्रीमोईनअहमद६७/६९,चदाबाईचाळ,रुमन.१२, गुलामरसुलअन्सारी१लामजला,७वाकामाठीपुरा, 

मुंबई 


४०००१८ 


०१.०५.१९५९ 


९३२४४०४९८४ 


नाही 


एचएससी 


श्री.सैयदहसीन २६अहमदजैदी 


नाही 


आह 


सीब्लोक,बी.पी.नगर,डॉ.अंना बेझंटरोड,वरळी,मुंबई 


४००००५ 


२६.०६.१९८९ 


९७७३३१६६८० 


नाही 


नाही 


आहे 


श्रीरियाजअहमद मोहम्मदरजाशख 


गणेशमुर्तीनगर,पार्ट३,गलीनं. 
५.रुमनं.८५४,कफपरेड,मुबई 


१० 


(१) 


(३) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(९) 


(१०) 


(११) 


४०००१० 


१५.०१.१९६५ 


९८२००९६९२८ 


नाहा 


बीकॉम 


नाहा 


आहे 


श्रीसईदअहमदपंचशीलबिल्डिग,अविंग,प्लॉटनं. अब्दुलकरीम ठाकुर३०६,३रामाळा,१५/२३.नवालँड 

स्ट्रीट 
, 
डॉकयार्ड 
, 
मुंबई 


एलबी 


२८ 


४०००२८ 


२८.०७.१९६५ 


९८१९१५७९३३ 


नाही 


एसएससी 


आहे 


पात्र 


श्रीमतीकल्पनाउमेशरुमनं.२५,दुसरामाळा,मगनलाल पालयेकर 

डायाभाईबिल्डिंग,मा.ची.जावळे 
मार्ग 
, 
दादर 
( 
प 
) 
, 
मुंबई 


२९ 


श्रीमतीकल्पना 


४०००२८ 


२५.११.१९५२ 


नाहा 


जुनी११वी 


आहे 


२४३७,गिरधारीसदन,डीएलवैद्य गणपतपाटील 

रोड,दादर 
(प),मुंबई श्रीजयंतपुरुषोत्तमबी/७०२,ओमशिवकृपासोसायटी, सिधये 

कॉलजलेन,दादर(प),मुंबई 


४०००२८ 


३१.०७.१९५८ 


नाहा 


नाहा 


एसएससी 


आह 


पात्र 


४०००२८ 


०६.०३.१९६५ 


९८६९२२५३८६ 


एसएससी 


नाही 


आह 


श्रीअरुणबाळकृष्णरुमनं.०९अ.७१बी,नर्मदा नरवणकरनिवास,राऊतवाडी,जे.के.सावंत 

मार्ग,दादर(प),मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १ ९ ४० 


४०००१७ 


०१.०६.१९७४ 


९८२१५५७८२ 


एसएससी 


नाही 


आह 


श्री.रमेशआनद काळे 


न्युम्यूनिसिपलचाळनं.१०, खो.क्र.२५६,शिवशक्तीनगर, धारावी,मुंबई 


३३ 


४०००३७ 


०८.०३.१९८८ 


९८२०७६१४२६ 


नाही 


बीए 


नाही 


आह 


श्रीमतीरसिकाराजेशरुमनं.१२२,आनंदवाडी, 

बरकतअली 
दर्गा 
मार्ग 
, 
वडाळा 
( 
पू 
) 
, मुंबई 


४०००३७ 


०१.०६.१९६५ 


९५९४१२११४० 


बाकाम 


नाही 


आह 


३५ गांगडे 


श्रीजालिंदरएकनाथरुमनं.३१४,राजीवगांधीनगर, 

एस 
पी 
रोड 
, 
वडाळा 
( 
पू 
) 
, 
मुंबई श्रीमतीपद्मजाआशिष/बी/५०३,गोपचारको.ऑप.हौ. चबुरकर 

सोसायटी.डॉ.अॅनीबेझंटरोड, 
वरळी 
, 
मुंबई 


४०००१८ 


०८.१०.१९६९ 


नाहा 


नाही 


आहे 


३६ 


(१) 


(२) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(१०) 


(११) 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ अ 


श्रीमंगशमहादव 


५/११,कामगारनगरन.१,न्यु 


४०००२५ 


०५.०६.१९७४ 


९८२१०३४५६० 


नाही 


नाही 


आह 


प्रभादेवी 
, 
मुंबई 


७ 


४०००२५ 


०३.११.१९६९ 


९९२०६६३५०३ 


नाहा 


एचएससी 


नाही 


३८ 


श्रीरमेशआबाघाडगे१८/१४,कामगारनगरनं.१,न्यु 

प्रभादेवी 
रोड 
, 
मुंबई 
श्री 
प्रदिप 
कुजीराम 
बि 
. 
नं 
. 
२ 
, 
रुम 
नं 
. 
७०७ 
, 
७ 
वा 

मजला,ऐजीखानरोड,वरळी, मुंबई 


४०००१८ 


०४.१०.१९६८ 


नाही 


नाही 


एसवायबीकॉम 


नाही 


नायर 


३९ 


४०००१८ 


२९.१०.१९७५ 


नाहा 


वाकॉम 


नाही 


आह 


४० 


४०००१८ 


०१.०१.१९७५ 


नाहा 


नाहा 


नाही 


आह 


श्रीअनिलकृष्णानरेरुमनं.२०,बीडीडीचाळनं. 

११५,सअमार्ग,वरळी,मुंबई श्रीमोहमदउस्मानजे/४६,वीरजिजामातानगर, 
४१ 
सिध्दिक 
शेख 
वरळी 
, 
मुंबई 

श्रीमतीगीतारोहितबि.१६,स्वप्नसाफल्या,जेबी ४२ 

टेमकरमार्ग,वरळी,मुंबई कु.रणुकाउल्हास१०७/१८,आनंदाश्रमबिल्डिंग,डॉ. 

आर 
जी 
थडानी 
मार्ग 
, 
वरळी 
, 
मुंबई ४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१ , शके १९ ४० 


४०००१८ 


१३.०७.१९७१ 


नाही 


बीएससी(केमि) 


नाही 


आह 


पात्र 


राणे 


४०००१८ 


१५.१०.१९८१ 


९९२०११८८०२ 


नाही 


एसएससो 


आहे 


श्रीमतीउत्कषांउदय 


२६/९.बीडीडी 
चाळ,वरळी,मुंबई 


४०००१८ 


२३.०९.१९७४ 


नाहा 


नाहा 


बीकॉम 


नाही 


आह 


पात्र 


सावत. 


४०००१८ 


०४.०७.१९७८ 


८०९७५९७५७१ 


नाही 


आह 


पात्र 


४५ 


श्रीमतीशितलयशवंतरुमनं.२७-१/१,शिवाजीनगर धुरी 

झोपडपटटी,वरळी,मुंबई 
श्रीमती 
सपना 
मधुकर 
२०२ 
, 
पिंपळेश्वर 
कृपा 
, 
स 
. 
बा 
. 
पवार 

मार्ग 
, 
करीरोड 
( 
प 
) 
, 
मुंबई 


४०००१३ 


२९.०४.१९७५ 


९८७००४०३०५ 


नाही 


बीए 


नाहा 


आहे 


११ 


(१) 


(२) 


(३) 


(५) 


(९) 


(१०) 


(११) 


४०००१३ 


श्रीराहुलरामदास इनरकर 


२२.०९.१९९० 


९५९४३१२०७९ 


२७/५० 
, 
बी 
डी 
डी 
चाळ 
, 
नाम 
जोशी 
मार्ग 
, 
लोअर 
परेल 
( 
पू 
) 
, 
मुंबई 


बी 
कॉम 


आह 


४०००१८ 


०१.०७.१९६८ 


श्री 
होरीलाल मुनीलालजैस्वार 


८०८२८२९५९५ 


नाही 


बीए 


नाही 


आहे 


६/७०५,आकाशगगाको.ऑप. 
सोसायटी 
, 
डी 
एस 
मार्ग 
, 
वरळी 
, 
मुंबई 


४८ 


४०००२८ 


१८.१०.१९५३ 


९३२२३८६८४७ 


नाहा 


बीए 


नाही 


आहे 


पात्र 


श्री 
सुरेश 
सदाशिव 
प 
/ 
सी 
, 
ब्लॉक 
नं 
. 
०३ 
, 
२ 
रा 
मजला 
, घाडग 

प्रथमश(महतासदन)शकररावएच 
परळकर 
मार्ग 
, 
दादर 
( 
प 
) 
, 
मुंबई 


४०००१८ 


२२.१०.१९६३ 


९७०२५२३५६७ 


नाहा 


एसएससा 


नाही 


आहे 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


४०००३६ 


०८.०९.१९७३ 


नाहा 


नाही 


एलएलबी 


नाहा 


श्रीपरशुरामकाशिराम११/बी,महालक्ष्मीदर्शन,दैनिक जाधव 

शिवनेरी 
मार्ग 
, 
वरळी 
, 
मुंबई 
श्री 
सचिन 
शशिकांत 
५ 
, 
सुमित 
हाऊस 
, 
फॉजेस्ट 
हिल 
रोड 
, मंत्री 

ताडदेव 
, 
मुंबई 
श्रीमतीरत्नमाला 
२७/६० 
, 
बी 
डी 
डी 
चाळ 
, 
नाम दत्तारामचिपळूनकरजोशीमार्गमुंबई 
श्रीमती 
वैदही 
रामचंद्र 
ब्लॉक 
नं 
. 
०७ 
, 
श्री 
समर्थ 
कृपा सुकथनकर 

बिल्डिग 
, 
प्लाझा 
सिनेमाच्या 
पाठीमागे 
, 
सेनापती 
बापट 
मार्ग 
, 
दादर (प),मुंबई 


४०००१३ 


०१.०७.१९५२ 


९८९२२५३२४९ 


नाही 


जुनी 
११ 
वी 


आहे 


५२ 


४०००२८ 


१४.११.१९५७ 


नाही 


नाही 


आहे 


पात्र 


बी 
एस 
सी 
, 

एलएम 


५३ 


श्रामताकताका 


४०००३४ 


१२.०९.१९७५ 


नाही 


बी 
. 
ए 
. 


नाही 


आहे 


पात्र 


किरणबाळसराफ 


आमकारडॉ.४/१८,दादरकर 
कंपाऊन्ड 
, 
तुळशीवाडी 
, 
ताडदेव 
, मुबई 


(२) 


(४) 


(५) 


(६) 


(७) 


(८) 


(१०) 


(११) 


५५।श्री.गौरंगचेतनझवेरी 


४०००३४ 


०८.०९.१९८४ 


नाही 


अंडव्होकेट 


एलएलबी 


नाही 


आहे 


पात्र 


रोझामिस्टीकाबिल्डिंग,बीविंग, बी/६०३,६वामजला,३२जी, तुळशीवाडीरजनीमहलच्यामागे, 
ताडदेव 
, 
मुंबई 
. अनिलभुवन,बी२४-३,जे.बी. 
रोड 
, 
परेल 
, 
मुंबई 
. ९५/५९बी.डी.डी.चाळ,वरळी, मुंबई. 


अॅड.रचनाराजकुमार 


४०००१३ 


२६.०१.१९७३ 


नाही 


अॅडव्होकेट 


एलएलबी 


नाही 


आहे 


पात्र 


अग्रवाल 


५७|श्री.बलराजयडोबा 


४०००१८ 


०३.०२.१९७६ 


८६५५७७०१६५ 


अॅडव्होकेट 


बीकॉम 


नाही 


आहे 


पात्र 


भडार 


एलएलबी 


मुंबई 
शहर 
, 
दिनांक३१ऑगस्ट२०१८. 


शिवाजीजोंधळे, जिल्हाधिकारीतथाजिल्हादंडाधिकारी, 

मुंबई 
शहर 
, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१ , शके १९ ४० 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६. 

क्रमांक टीपीएस १८१२/ ९ ८१/ प्र.क्र . २५० /१३ / नवि -१३. -ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक 
टिपीबी-४३०६ / ५६४ / प्र.क्र .५५ / ०६ / नवि -११, दिनांक १२ डिसेंबर २००७ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 
70 ( )37 ( É {FÖfäVHÉSÉ =häÉ“ CGIÉ ÉÉÉ É ” + ÉFAHÉÉÉÉÉÉÉä ), ( É {FÖfaVÉÉSÉ 
= ++fat “ =CKiEExaffavti | FFEVEFBirt " + ° FEEBharti ++FE +iyap ) , सम १९९ ४ चमूरनियमावली सारणाक्षरतत्त्वावलको 
विनियम प्रलंबित ठेऊन मंजूर केलेला असून तो दिनांक २७डिसेंबर २००७ पासून अंमलात आलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्रमांक टीपीबी-४३०६ / ५६४/ प्र.क्र .५५ /०६ / नवि -११, दिनांक २१ जुलै २००८ 
अन्वयेदिनांक १२ डिसेंबर २००७ रोजीच्या अधिसूचनेत प्रलंबित ठेवलेले विनियम उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( २) मधील तरतूदीनुसार मंजूर 
के उसूकिर और००८ परअंकअरेस ( FE {kfaVIFESE = fak " = CKitE FExaEE "+ FEFBhFFE+++ ip ) ; 

आणि ज्याअर्थी, नवी मुंबई महानगरपालिका वगळता राज्यातील इतर महानगरपालिका क्षेत्रात औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय 
करण्याचा विनियम समाविष्ट आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करणेची तरतूद उक्त विनियमात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे 
शासनाचे मत झाल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी क्रमांक टीपीएस १८१२ /९ ८१ / प्र.क्र .२५० / १३ / नवि -१३ ,दिनांक ३ जून २०१६ अन्वये उक्त 
अमिमचाक्लम ३७ रक्को मोहराचे ( FE{EiaVaFESE = ifak = ik jadrinit +°FEEDhaFiE + 

KE+ )नेगप्रसिद्ध 
करण्यात आलेली असून यानुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता 
सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे ) 


“ 


उक्त 


.. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
त्यामध्ये काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, = C6i अधिनियमाचे कलम ३७(१)( कक )( ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजुरी देत आहे . 


सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध राहील . 

( i) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे ४११ ००१. 
( ii ) विभागीय सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग, नवी मुंबई. 

( iii ) आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका. 
सदरहूसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( EOkatnau k Exkat " E ) या संकेतस्थळ्यवर देखल प्रसिद्ध करण्यात आली आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . म . पवार , 


शासनाचे अवर सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


१५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 20th August 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS . 1812 /981/CR - 250/ 2013 /UD - 13. — Whereas, the Government of Maharashtra , in Urban 
Development Department, vide its Notification No. TPB -4306 /564/CR -55 / 06 /UD - 11 , dated 
12th December 2007 , under sub -section ( 2 ) of Section 37 of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) sanctioned the proposal of 
Modification to Development Control Regulation 1994 of Navi Mumbai Municipal Corporation 
(hereinafter referred to as the said Corporation ) by keeping some of the Regulations in abeyance 
and sanctioned modification has come into force with effect from 27th December 2007 (hereinafter 
referred to as the “ the said Regulations " ) ; 

And whereas, the Government in Urban Development Department vide its Notification 
No.TPB /4306 /564/CR -55 /06 /UD - 11 dated 21st July 2008 , has sanctioned the Regulations which 
are kept in abeyance vide its earlier Notification dated 12th December 2007 under sub -section ( 2 ) 
of Section 37 of the said Act , and the same have come into force with effect from 23rd July 2008 ; 

And whereas , the other Municipal Corporations in Maharashtra State have the provision of 
permitting residential use in industrial zone in their Development Control Regulations except 
in the area of the said Corporation ; 

And whereas, the Government in the Urban Development Department is of the opinion that 
the provision regarding permitting residential use in industrial zone (I to R ) should be incorporated 
in the said Regulations and accordingly published a notice under sub -section ( 1AA ) of section 37 
of the said Act vide notice No.TPS. 1812/ 981/ C.R - 250 / 2013/UD - 13 , dated 3 June 2016 and appointed 
Joint Director of Town Planning , Kokan Division , Navi Mumbai as an officer to here suggestions 
and/objections and submit his report to Government (hereinafter referred to as the proposed 
modification " ) ; 

And whereas, after considering the report of the said Officer and after making necessary 
inquiries and also consulting the Director of Town Planning, Maharashtra State , the Government 
is of opinion that the said modification should be sanctioned with somemodifications. 

Now therefore, in exercise of the power conferred by clause (c ) of sub -section ( 1AA ) of section 
37 of the said Act, Government hereby sanctions the modification proposal as mentioned in 
Schedule - A attached herewith . 

This Notification shall be kept open for inspection to the general public in the following 
offices on all working days :: 

(i) Office of the Director of Town Planning, M.S., Central Building , Pune. 
( ii ) Office of the Joint Director of Town Planning, Kokan Division , Navi Mumbai. 

( iii) Commissioner, Navi Mumbai Municipal Corporation . 
This notification is also available on the Government website www . maharashtra . gov.in. 
auth . 


CG 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


Schedule - A 
(Accompaniment to Notification TPS - 1812/981/CR -250 / 2013 /UD - 13 , dated 20th August 2018 ) 
Regulations for permitting Predominant Residential use in Industrial Zone of the 

Development Plan of Navi-Mumbai (I to R Policy ) 
( A ) With the previous approval of the Municipal Commissioner any open lands or lands of closed 
industrial unit /units on such lands or any existing or newly built- up area of unit in the Industrial 
Zone may be permitted to be utilized for all the users permissible in the Predominant Residential 
Zone with permissible FSI in such Zone subject to payment of one time premium to be paid equal 
to 20 % of the rate of said land as given in the Annual Statement of Rates published by IGR every 
year (Without considering the guidelines therein ) ; 

Provided that in respect of industries which are not in operation such residential use shall 
not be permitted unless NOC from Labour Commissioner , Maharashtra State, Mumbai stating 
that all legal dues have been paid to theworkers or satisfactory arrangement between management 
and workers have been made, is obtained . However, in respect of any open land in the Industrial 
Zone where industry never existed , NOC from Labour Commissioner is not required . 
( B ) Condition for provision of Amenity Spaces 

(i) In the layout or sub -division of such land admeasuring up to 2 Ha., the Commissioner 
shall ensure that 10 % land for public utilities and amenities, like Electric Sub - Station . Bus 
Station , Sub -post Office, Police out post and such other amenities , as may be considered necessary , 
be provided therein . 

( ii ) In such layouts of sub -division having area more than 2 Ha. but less than 5Ha ., 
the Commissioner shall ensure that 20 % land for public utilities and amenities , like Electric 
Sub - Station . Bus Station , Sub -post Office, Police out post and such other amenities , garden , 
playground , dispensary as may be considered necessary , be provided therein . 

(iii ) In such layout or sub division each more than 5Ha. the Commissioner shall ensure that 
25 % land for public utilities and amenities , like Electric Sub - Station . Bus Station , Sub -post 
Office, Police out post and such other amenities, garden , playground , dispensary as may be 
considered necessary , be provided therein . 

(iv) With the special written permission of Municipal Commissioner , land having area upto 
0.20 Hector in size may be permitted to be used for Residential purpose/ Commercial purpose or 
any other permissible user , provided that in such case the Owner /Developer shall be required to 
provide either 10 % amenity space in the form of open land or 5 % built up space in the proposed 
construction at appropriate location preferably on ground floor . 

(u ) The land under public utility / amenity provided above shall be handed over to the Planning 
Authority in lieu of in -situ FSI or may be developed by the Owner / Developer with proper access 
and basic land development for purpose of amenity as decided by the Municipal 
Commissioner . 


(vi) The Amenity areas will be in addition to the recreational space as required to be provided 
under these regulations provided that at least 50 % of land out of the total provided public amenity/ 
utility space shall be kept open for the purposes such as garden , recreational ground , parking 
etc. 

(vii) Provided further that , irrespective of land use zone, where the provisions of 
Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more 
than what is stipulated in this regulation , then out of these two Amenity Spaces, the Amenity 
Space which is more only be provided . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


१७ 


( C ) Other Conditions 


a . 


( i) Such residential/ commercial development shall be allowed within the FSI permissible in 
Predominant Residential Zone. Out of the total area proposed to be utilised for residential 
development, 20 % of the basic FSI of Residential shall be built for residential tenements having 
built up area 30 sq.m. & 50 sq.m.The provision of inclusive housing shall not be applicable 
while allowing such conversion . 

(ii ) While allowing such residential use , minimum 20 % FSI of such permissible total FSI 
shall be used for Commercial or Office purpose. 

( iii ) Conversion from Industrial Zone to Predominant Residential Zone shall be applicable 
to the part area of the land holding subject to the condition that total area of the entire land 
holding shall be considered for deciding the percentage of the land to be reserved for public 
amenity / utility spaces , as per these regulations . 

( iv ) If Development Plan reservations ( excluding DP Roads / Road Widening) are in the land 
under I to R conversion , then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in 
following manner . 

If the area under Development Plan reservation is less than the required area of 
public amenity space as per the said Regulation , then only the difference between the area 
shall be provided for public amenity spaces . 

b . If the area under Development Plan reservation is more than the required area of 
public amenity spaces as per the said regulation , then the area for public amenity spaces 
shall be provided equal to Development Plan reservation area . 

(u ) In case of obnoxious industries existing on the remaining part area of the land holding, 
necessary segregation distance shall be provided . 

However in case of plots having non -obnoxious user , no such segregating distance shall be 
provided . In case of development for Industrial use on the plot adjoining to the Residential / 
Commercial development , the necessary segregating distance from such existing Residential / 
Commercial development shall be observed . 

The required segregating distance between Industrial Zone and the area over which 
Residential use is permitted under this regulation , shall be provided within such land 
intended to be used for residential or commercial purpose . 

(vi) If the lands for industrial units are acquired under the provisions of part VII of 
the land acquisition Act 1894 , then prior permission of the Government is necessary 
before permitting residential use in such lands and additional terms and conditions 
mentioned in Land and Revenue Department, G.R.No. Fift Uf-01/ 2017 / 97.50.11/ 31-2 , 
ferich 11th January 2018 shall be applicable. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government . 


IT pop (oo.fa.q.) — 3 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


नगरविकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ . 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 


%3D 


क्रमांक टिपीएस -१८१२ /९ ८१ /प्र.क्र .२५० / १३ / नवि -१३.- ज्याअर्थी, राज्यातील कोकण विभागातील ठाणे / कल्याण- डोंबिवली/मिरा - भाईंदर / 
उपसमिछमिकमकालिका ( E( EdiaVist = ffak = & HEExtralive | FTERDIE "+"HERONEE+FFE + ), 

शरमानकोशी म्हस्ट्रयादेशिकवनगरका अविनियम,१९६६ चे कलमान्को ( FE {Efa VaFESEE = FaJE " =CHIE + vixFAEE ” + of Fo®ihaFFRE 
++ ),किसकानके ( { kiavisfak "=CIEEEMati + AFFRONTEER) ; 

आणि ज्याअर्थी, =Cik नियोजन प्राधिकरणांच्या =Cik विकास योजनेसोबत विकास नियंत्रण नियमावली वेळोवेळी मंजूर करण्यात आलेली 
असून त्यामध्ये औद्योगिकवापरक्षेत्रामध्येनिवासी वापर अनुशेष करण्याचेविनियम समाविष्ट आह (AFE { EOfa VakESEE = ++ kaJE “ = C6ik EEEXEa " 
+KE ) ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्येनिवासी वापर अनुज्ञेय करताना अधिमूल्य दर आकारणी व इतर अनुषंगिक सुधारणा Cõib 
विनियमामध्ये करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन असून त्या करीता = CSI E नियोजन प्राधिकरणांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये सदर 
ÉTERESÉSÉHEHÇELENTÉS ÉLVÉRED COOPÉRDIGÉÉNÉDÉZETETTELSER SOCIÉTÉ CRÉÉD(HCENTÉSÉÉRÉSÉ 
ÉÉÉÉÉÉÉ 106RRHÉÉÉÉÉ ; 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करणेची तरतूद उक्त विनियमात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे 
शासनाचे मत झाल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी क्रमांक टीपीएस-१८१२ / ९८१/ प्र.क्र .२५० / १३/ नवि -१३, दिनांक ३ जून २०१६ अन्वये उक्त 
अधिनियमाच्या कलम-३७ (१ कक ) अन्वये फेरबदलाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून यानुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर 
संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ = C6ik अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त 
फेरबदल त्यामध्ये काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, =C6ik अधिनियमाचे कलम ३७(१ )( कक )( ग) अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजुरी देत आहे. 

सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध राहील. 

(i ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , मध्यवर्ती इमारत , पुणे ४११ ००१, 
(ii ) विभागीय सह संचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई, 

(iii ) आयुक्त, ठाणे / कल्याण- डोंबिवली/मिरा- भाईंदर / उल्हासनगर /भिवंडी-निजामपूर . 
सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर देखिल प्रसिद्ध करण्यात 
आली आहे . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


Annexure-- A / 

BET - 37 
( कोकण विभागातील ठाणे/ कल्याण - डोंबिवली /मिरा - भाईंदर / उल्हासनगर/भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकांकरिता ) 
Following Modifications are inserted in the existing regulation of Allowing Residential/ 

Commercial user in Industrial (I to R ) 


Sanctioned Modification 


Modification No. 

( 1 ) 


( 2 ) 


M - 1 


With the previous approval of the Commissioner any open land or lands of 
closed Industrial unit / units on such land in the Industrial Zone may be 
permitted to be utilised for all the users permissible in the Residential Zone 
with permissible FSI in Residential Zone Subject to payment of one time 
premium to be paid equal to 20 % of the rate of said lands as given in the 
Annual Statement of Rates published by IGR every year (without considering 
the guidelines therein ). However minimum 20 % of such permissible total FSI 
shall be utilised towards Commercial users : 

Provided that if the land for industrial unit is acquired under the 
provisions of part VII of the land acquisition Act , 1894 , then prior 
permission of the Government is necessary before permitting residential 
use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land 
andRevenueDepartment, G.RNo. EFFETÉC012017|É.Gò.11/ + 2,ĐÈN ÉPEÒ11thJanuary 
2018 shall be applicable. 

Out of the total area proposed to be utilised for Residential Development, 
20 % of the basic FSI shall be built for Residential tenement having built -up 
area 30 Sq.mt. and 50 Sq . mt. which can be sold by the owner /developer in the 
open market. The Provision of inclusive housing shall not be applicable while 
allowing such conversion . 
While allowing development permission of such land admeasuring up to 2.00 
Ha ., the Commissioner shall ensure that 10 % land for public utilities and 
amenities like Electric Sub - Station , Bus- Station , Sub -Post -Office , Police out 
post and such other amenities, as may be considered necessary, be provided 
therein . These areas will be in addition to the Recreational space as required 
to be provided under these regulations. 

The Amenity areas will be in addition to the recreational open space as 
required to be provided under these regulations provided that at least 50 % of 
land out of the total provided public amenity /utility space shall be kept open 
for the purposes such as garden , recreational ground , parking etc. The 
remaining area of amenity space may be permitted for development as per the 
provisions of Accommodation Reservation Policy . 
With the special written permission of Municipal Commissioner , land having 
area up to 0.20 Hector in size may be permitted to be used for Residential 
purpose or any other permissible user in Residential Zone, provided that in 
such case the owner /Developer shall be required to provide either 10 % amenity 
space in the form of open land or 5 % built up space in the proposed construction 
at appropriate location preferably on ground floor . 


M - 2 


M - 3 


PTT ( fa.g.) — 334 


Po 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


M - 4 


In case of obnoxious industries existing on the remaining part area of the land 
holding , necessary segregation distance shall be provided . 

However in case of plots having non -obnoxious user, no such segregating 
distance shall be provided . In case of development for Industrial use on the 
plot adjoining to the Residential/Commercial development, the necessary 
segregating distance from such existing Residential/Commercial development 
shall be observed . 


M - 5 


The required segregating distance between Industrial Zone and the area 
over which Residential use is permitted under this regulation , shall be 
provided within such land intended to be used for residential or commercial 
purpose . 
Proviso to be inserted in Regulation of Amenity Space 

A. If Development Plan reservations (excluding DP Roads/Road Widening ) 
are in the land under I to R conversion , then such reservation may be adjusted 
in amenity space as mentioned in following manner : 
(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required 
area of public amenity space as per the said Regulation , then only the difference 
between the area shall be provided for public amenity spaces . 
( ii ) If the area under Development Plan reservation is more than the required 
area of public amenity spaces as per the said regulation , then the area for 
public amenity spaces shall be provided equal to Development Plan reservation 
area . 
B. Provided further that, irrespective of land use zone, where the provisions 
of Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential 
area which is more than what is stipulated in this regulations, then Amenity 
Space which is more shall only be provided . 


Note 


The above modifications are inserted at appropriate places in the said existing sanctioned 
regulation of I to R. If any conflict arises between the existing and above modifications, in such 
cases the above regulations shall prevail. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


T. H. Ya , 


अवर सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


२१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 20th August 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING Act, 1966 . 


66 


No. TPS - 1812/ 981/CR - 250 / 2013 /UD - 13. - Whereas, the Government of Maharashtra has 
sanctioned the various Development Plans for the area of Thane, Kalyan - Dombivali , 
Mira -Bhayander, Ulhasnagar, Bhiwandi-Nijampur Municipal Corporations (hereinafter referred 
to as “ the said Planning authorities ”) under the provision of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said act " ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has sanctioned and made applicable the 
Development Control Regulations for the respective Municipal Corporations under the provision 
of said Act , in which Residential or Commercial development shall be permitted in Industrial 
Zone ( hereinafter referred to as “ the said Regulations " ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of opinion that , such Residential / 
Commercial development in Industrial Zone is to be permitted on payment of premium along 
with other modification in the said Regulations and for that purpose accordingly decided to 
make modification to the said regulations (hereinafter referred to as “ the proposed 
modification " ) ; 

And whereas, the Government in the Urban Development Department is of opinion that the 
provision regarding permitting residential use in industrial zone ( I to R ) should be incorporated 
in the said Regulations and accordingly published a notice under subsection ( 1AA ) of section 37 
of the said Act vide notice No.TPS - 1812 / 981/ C.R - 250 / 2013 /UD - 13 , dated 3rd June 2016 and 
appointed Joint Director of Town Planning , Kokan Division , Navi Mumbai as an officer to hear 
suggestions and/objections and submit his report to Government ; 

And whereas, after considering the report of the said Officer and after making necessary 
inquiries and also consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , the Government 
is of opinion that the said modiûcation should be sanctioned with some modifications ; 

Now therefore, in exercise of the power conferred by clause ( c ) of sub -section ( 1AA ) of section 
37 of the said Act, Government hereby sanctions the modification proposal as mentioned in 
Annexure - A attached herewith . 


This Notification shall be kept open for inspection to the general public in the following 
offices on all working days : 

(i) Office of the Director of Town Planning, M.S., Central Building , Pune . 
( ii ) Office of the Joint Director of Town Planning, Kokan Division , Navi Mumbai. 

( iii ) Commissioner, Thane/Kalyan -Dombivali /Mira - Bhayander/Ulhasnagar/ Bhiwandi 
Nijampur Municipal Corporation . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


Annexure--A / FIT- 37 
( कोकण विभागातील ठाणे / कल्याण - डोंबिवली/मिरा - भाईंदर / उल्हासनगर/भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिकांकरिता ) 
Following Modifications are inserted in the existing regulation of Allowing Residential/ 

Commercial user in Industrial (I to R ) 


Sanctioned Modification 


Modification No. 

( 1 ) 


( 2 ) 


M - 1 


With the previous approval of the Commissioner any open land or lands of 
closed Industrial unit / units on such land in the Industrial Zonemay be 
permitted to be utilised for all the users permissible in the Residential Zone 
with permissible FSI in Residential Zone Subject to payment of one time 
premium to be paid equal to 20 % of the rate of said lands as given in the 
Annual Statement of Rates published by IGR every year (without considering 
the guidelines therein ). However minimum 20 % of such permissible total FSI 
shall be utilised towards Commercial users : 

Provided that if the land for industrial unit is acquired under the 
provisions of part VII of the land acquisition Act , 1894 , then perior permission 
of the Government is necessary before permitting residential use in such lands 
and additional terms and conditions mentioned in Land and Revenue 
Department,G.R.No. " ÉPÊCHÉÇ-01/2017 |É.GÒ.1174-2,ÊNUXÉÞÆFÒ11th January 2018 shallbe 
applicable . 

Out of the total area proposed to be utilised for Residential Development, 
20 % of the basic FSI shall be built for Residential tenement having built - up 
area 30 Sq.mt. and 50 Sq . mt. which can be sold by the owner /developer in the 
open market. The Provision of inclusive housing shall not be applicable while 
allowing such conversion . 
While allowing development permission of such land admeasuring up to 2.00 
Ha ., the Commissioner shall ensure that 10 % land for public utilities and 
amenities like Electric Sub - Station , Bus-Station , Sub -Post -Office , Police out 
post and such other amenities , as may be considered necessary , be provided 
therein . These areas will be in addition to the Recreational space as required 
to be provided under these regulations. 

The Amenity areas will be in addition to the recreational open space as 
required to be provided under these regulations provided that at least 50 % of 
land out of the total provided public amenity /utility space shall be kept open 
for the purposes such as garden , recreational ground, parking etc. The 
remaining area of amenity space may be permitted for development as per the 
provisions of Accommodation Reservation Policy . 
With the special written permission of Municipal Commissioner, land having 
area up to 0.20 Hector in size may be permitted to be used for Residential 
purpose or any other permissible user in Residential Zone , provided that in 
such case the owner/Developer shall be required to provide either 10 % amenity 
space in the form of open land or 5 % built up space in the proposed construction 
at appropriate location preferably on ground floor . 


M - 2 


M - 3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१ , शके १९ ४० 


२३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


M - 4 


In case of obnoxious industries existing on the remaining part area of the land 
holding , necessary segregation distance shall be provided . 

However in case of plots having non -obnoxious user, no such segregating 
distance shall be provided . In case of development for Industrial use on the 
plot adjoining to the Residential/Commercial development, the necessary 
segregating distance from such existing Residential/Commercial development 
shall be observed . 

The required segregating distance between Industrial Zone and the area 
over which Residential use is permitted under this regulation , shall be 
provided within such land intended to be used for residential or commercial 


purpose . 


M - 5 


Proviso to be inserted in Regulation of Amenity Space 

A. If Development Plan reservations (excluding DP Roads/Road Widening ) 
are in the land under I to R conversion , then such reservation may be adjusted 
in amenity space as mentioned in following manner : 
(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required 
area of public amenity space as per the said Regulation , then only the difference 
between the area shall be provided for public amenity spaces . 
(ii ) If the area under Development Plan reservation is more than the required 
area of public amenity spaces as per the said regulation , then the area for 
public amenity spaces shall be provided equal to Development Plan reservation 


area . 


B. Provided further that, irrespective of land use zone, where the provisions 
of Development Control Regulations provide for amenity Space in Residential 
area which is more than what is stipulated in this regulations , then Amenity 
Space which is more shall only be provided . 


Note 


The above modifications are inserted at appropriate places in the said existing sanctioned 
regulation of I to R. If any conflict arises between the existing and above modifications, in such 
cases the above regulations shall prevail. 


4. This notification is also made available on the Government website at www . 
maharashtragov.in. (Fothän ÉÉÉÉÉ 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


- 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस १८१२ / ९ ८१ / प्र.क्र .२५० /१३ / अबक वर्ग नप / नवि - १३.- ज्याअर्थी, सर्व अ, ब व क वर्ग नगरपरिषदा व नगर पंचायती, 
ज्यांच्या क्षेत्रांसाठी शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात 
आला आहे ) ; च्या कलम ३१( १) अन्वये वेळोवेळीच्या अधिसूचनांद्वारे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ); 
विकास योजनांना मंजूरी दिली असून, उक्त विकास योजना ह्या उक्त अधिसूचनांमध्ये विहीत केलेल्या दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यातील विविध नगरपरिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या विकास योजनांच्या बाबतीत शासनाने दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी 
मंजूर केलेली “ महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषदा/ नगर पंचायती क्षेत्राकरिताची प्रमाणित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ” ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त नियमावली ” असा करण्यात आला आहे ) ; वेळोवेळी 

लागू 

केली आहे 
आणि ज्याअर्थी उक्त नियमावलीतील विनियम क्र .२२.४.२.१ ( v) नुसार औद्यागिक वापर विभागामध्ये रहीवास वापर अनुज्ञेय करण्यासंदर्भात 
तरतुदी समाविष्ट आहेत ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नियमान्वये औद्योगिक वापर विभागामध्ये रहिवास वापर अनुज्ञेय करताना अधिमूल्य आकारुन रहिवास वापर अनुज्ञेय 
करणे, सुविधा क्षेत्राचे नियमांमध्ये बदल करणे ई. अनुसूची- अ मध्ये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे नवीन विनियम अंतर्भूत करण्यासाठी फेरबदल करणे 
आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७( १)(कक) मधील तरतुदींनुसार उक्त नियम सुधारित करणे आवश्यक आहे असे 
शासनाचे मच झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक वापर क्षेत्रामध्ये निवासी वापर अनुज्ञेय करणेची तरतूद उक्त विनियमात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे 
शासनाचे मत झाल्याने त्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी क्र .१८१२ /९ ८१/ प्र.क्र .२५० /१३/ अबक वर्ग नप / नवि-१३, दिनांक २२ जून २०१६ अन्वये 
उक्त अधिनियमाच्या कलम -३७ (१ कक ) अन्वये फेरबदलाची नोटीस प्रसिद्ध करण्यात आलेली असून यानुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींवर 
संबंधितांना सुनावणी देण्याकरीता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता संबंधित विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांची अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करण्यात आलेली आहे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी असा करण्यात आला आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक नगररचना, महाराष्ट्र राज्य पुणे, यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल 
त्यामध्ये काही बदलासह मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे. 
त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७( १)( कक )( ग ) अन्वये प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास सोबतच्या प्रपत्र 

अ " मध्ये 

नमूद 
केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजूरी देत आहे . 

सदरहू अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीनवेळेत खालील कार्यालयांत उपलब्ध राहील. 
(i ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे-४११ ००१. 
(ii ) विभागीय सहसंचालक, नगररचना , पुणे / कोकण / नाशिक / नागपूर औरंगाबाद / अमरावती. 

सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर देखिल प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे . 


“ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


२५ 


Schedule - A / 9481-37 


Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification bearing 

No.TPS 1812 /981/C.R.250 / 13/ABC MPL CNCL/ UD - 13 , dated 20th August 2018 . 
Regulation No.22.4.2.1(v )-Allowing Residential/Commercial user in Industrial Zone (conversion 
of Industrial Zone to Residential Zone ). 


( 1) Following new sub regulation No.b ( u ) shall be added at the end of existing sub regulation 
b ( iv ) : 


Sub - Regulation b ( V ) : - Such Residential/ Commercial development as mentioned above in 
regulation No 22.4.2.1 (u ) (a ) and (b ) shall be permitted only on payment of premium at the rate 20 % 
of the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting such 
Residential / Commercial permission . (Without considering the guidelines therein ) 


Provided that if the land for industrial unit is acquired under the provisions of part VII of the 
land acquisition Act 1894 , then prior permission of the Government is necessary before permitting 
residential use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land and Revenue 
Department,G.R.No. Fiſchuf 01/ 2017 /1.5 . 11/37-2 , ferich 1st January 2018 shall be applicable . 
( 2 ) Following new sub regulation No. b ( vi) shall be added at the end of sub regulation b (u) : 
Sub Regulation b (vi).— With the special written permission of the authority , land having area up 
to 0.20 Hector in size which are allocated for Industrial use may be permitted to be used for 
Residential purpose or any other permissible user in Residential Zone . In such case the owner / 
Developer shall require to provide either 10 % amenity space in the form of open land or 5 % built 
up space in the proposed construction at appropriate location preferably on ground floor. 
( 3 ) Note No. (ii ) of the existing regulation shall be replaced with Following new 
Note No. (ii) 
New Note No. ( ii) : 

A. If Development Plan reservations ( excluding DP Roads/Road Widening) are in the land 
under I to R conversion , then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in 
following manner . 

(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required area of 
public amenity space as per the said Regulation , then only the difference between the area 
shall be provided for public amenity spaces. 

(ii) If the area under Development Plan reservation is more than the required area of 
public amenity spaces as per the said regulation , then the area for public amenity spaces 
shall be provided equal to Development Plan reservation area . 

( B ) Provided further that, irrespective of land use zone , where the provisions of Development 
Control Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more than what is 
stipulated in this regulations , then Amenity Space which is more only shall be provided . 
( 4 ) Following proviso shall be added at the end of existing sub regulation (d ) : 

However minimum 20 % FSI of permissible total FSI shall be allowed to be utilised towards 
Commercial/Office users . 
(5 ) Following proviso shall be added at the end of existing sub regulation b ( iv ) : 

The remaining 50 % area of amenity space may be permitted for development as per the 
provisions of Accommodation Reservation Policy . 


ATT V ( a.fa.q.) - 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


URBAN DEVELOPMENTDEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 20th August 2018 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. TPS . 1812 / 981/CR - 250 /2013 /ABC MPL CNCL /UD - 13. - Whereas , the Government of 
Maharashtra has sanctioned the Final Development Plans of all A , B and C Class Municipal 
Councils and Nagar Panchayats under section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 (hereinafter referred to as the “ said Act ” ) vide various Notifications (hereinafter referred 
to as the “ said Notifications " ) from time to time which have come into force , with effect from the 
dates as stipulated under the said Notification and are in force ; 

And whereas , the “ Standardised Development Control and Promotion Regulations for 
Municipal Councils and Nagar Panchayats in Maharashtra ” (hereinafter referred to as the “ said 
DCPR ” ) which are sanctioned by Notification dated 21st November 2013 are made applicable by 
the State Government, from time to time, in respect of the Development Plan for various Municipal 
Councils and Nagar Panchayats in the State ; 

And whereas, as per the Regulation No.22.4.2.1( v ) of the said DCPR , Residential or 
Commercial development shall be permitted in Industrial Zone subject to certain conditions 
(hereinafter referred to as the “ said Regulation " ) ; 


And whereas , the Government of Maharashtra is of opinion that , such Residential/ 
Commercial development in Industrial Zone is to be permitted on payment of premium and other 
conditions as mentioned in Schedule- A and to accordingly it is necessary to modify the said 
Regulation under the provisions of section 37 ( 1AA ) of the said Act (hereinafter referred to as 
“ the proposed modification ”) ; 

And whereas , the Government in the Urban Development Department is of opinion that 
the provision regarding permitting residential use in industrial zone (I to R ) should be incorporated 
in the said Regulations and accordingly published a notice under sub - section ( 1AA ) of section 37 
of the said Act vide notice No.TPS . 1812 / 981/C.R - 250 / 2013 /UD - 13 , dated 3rd June 2016 and 
appointed Joint Director Town Planning , Concerned Division as an officer to here suggestions 
and/objections and submit his report to Government 

And whereas, after considering the report of the said Officer and after making necessary 
inquiries and also consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , the Government 
is of opinion that the said modification should be sanctioned with somemodifications. 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by clause (c ) of sub -section ( 1AA ) of section 
37 of the said Act, Government hereby sanctions the modification proposal as mentioned in 
Schedule - A attached herewith . 


This Notification shall be kept open for inspection to the general public in the following 
offices on all working days : 


(i) Office of the Director of Town Planning , Central Building , Pune. 

( ii ) Office of the Joint Director of Town Planning , Pune/Konkan /Nashik /Nagpur 
Aurangabad /Amravati Division . 

This notification is also made available on Government website www.maharashtra.gov.in 
(apie a filh ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


२७ 


Schedule -- A / 9451-37 


Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notification bearing 

No. TPS . 1812 / 981/C.R . 250 / 13 /ABC MPL CNCL /UD - 13 , dated 20th August 2018 . 


Regulation No.22.4.2.1(v ).- Allowing Residential/ Commercial user in Industrial Zone (conversion 
of Industrial Zone to Residential Zone) . 

( 1 ) Following new sub -regulation No. b (v ) shall be added at the end of existing sub - regulation 
b (iv ) : 

Sub -Regulation b ( u).— Such Residential/Commercial development as mentioned above in 
regulation No 22.4.2.1 (v ) (a ) and (b ) shall be permitted only on payment of premium at the rate 
20 % of the rate of said land as prescribed in the Annual Statement of Rates of the year granting 
such Residential/ Commercial permission . (Without considering the guidelines therein ) : 

Provided that if the land for industrial unit is acquired under the provisions of part VII of 
the land acquisition Act 1894 , then prior permission of the Government is necessary before 
permitting residential use in such lands and additional terms and conditions mentioned in Land 
and Revenue Department, G.R.No. Fifcuf-01/2017/ 4.57 . 11 / 37-2 , fanio 11th January 2018 shall be 
applicable . 
( 2 ) Following new sub -regulation No.b (vi) shall be added at the end of sub -regulation b ( v ) : 
Sub -Regulation b (vi).— With the special written permission of the authority , land having area upto 0.20 Hectare 
in size which are allocated for Industrial use may be permitted to be used for Residential purpose or any other 
permissible user in Residential Zone. In such case the Owner / Developer shall require to provide either 10 % 
amenity space in the form of open land or 5 % built up space in the proposed construction at appropriate 
location preferably on ground floor. 
( 3 ) Note No. ( ii) of the existing regulation shall be replaced with following new Note No ( ii) 
New Note No. ( ii ) : 

A. If Development Plan reservations ( excluding DP Roads / Road Widening) are in the land under I to R 
conversion , then such reservation may be adjusted in amenity space as mentioned in followingmanner. 

(i) If the area under Development Plan reservation is less than the required area of public amenity 
space as per the said Regulation , then only the difference between the area shall be provided for public 
amenity spaces. 

(ii ) If the area under Development Plan reservation ismore than the required area of public amenity 
spaces as per the said regulation , then the area for public amenity spaces shall be provided equal to 
Development Plan reservation area . 

(B ) Provided further that, irrespective of land use zone , where the provisions of Development Control 
Regulations provide for amenity Space in Residential area which is more than what is stipulated in this 
regulations, then Amenity Space which is more only shall be provided . 
(4 ) Following proviso shall be added at the end of existing sub -regulation (d ) : 

However minimum 20 % FSI of permissible total FSI shall be allowed to be utilised towards Commercial / 
Office users . 
(5 ) Following proviso shall be added at the end of existing sub - regulation b (iv ) : 


The remaining 50 % area of amenity space may be permitted for development as per the 
provisions of Accommodation Reservation Policy . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


HMT Tot ( ool.fa.q.) — 837 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


नगरविकास विभाग 


.. 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक टीपीएस. १८१४ /प्र.क्र .८२/ १४ / नियम / न.वि.-१३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन 
१९ ६६ चा महा. अधि . ३७) चे कलम ५२ अ च्या पोट-कलम ( १) आणि कलम १५८ च्या पोट-कलम ( २ ) मधील खंड ( अडतीस) आणि 
त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नगररचना ( प्रशमित संरचना) नियम, २०१७ 
तयार करुन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस . १८१४ / प्र.क्र .८२/ १४ /नियम /न.वि.-१३, दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ अन्वये प्रसिद्ध केलेले आहेत 
( यापुढे उक्त नियम संबोधलेले ) 

आणि ज्याअर्थी, राज्यातील विविध नियोजन प्राधिकरणांकडून उक्त नियमावलीच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणींबाबत 
शासनास कळविण्यात आलेले असून या नियमानुसार अशा प्रकरणी देय होणारे प्रशमन शुल्क कमी करण्याची विनंती शासनास केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अशी विनंती विचारात घेऊन उक्त नियमामध्ये त्यामध्ये सोबतच्या प्रपत्रात दर्शविल्यानुसार दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याचे 
शासनाचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त सुधारणा उक्त अधिनियमाचे कलम १५८ च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे नागरिकांच्या माहितीकरिता प्रसिद्ध 
करण्यात येत असून या नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की याप्रमाणे उक्त नियमात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या सुधारणा या प्रसिद्धीकरणापासून 
१ महिन्याच्या कालावधीनंतर महाराष्ट्र शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील . 

उक्त नियमातील सुधारणांबाबत विहीत मुदतीत उप संचालक , नगररचना, नागरी संशोधन घटक , मध्यवर्ती इमारत, पुणे यांचेकडे या नोटीसीचे 
राजपत्रात प्रसिद्धीकरण झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना/ हरकतींचा शासनाकडून उक्त नियम अंतिम 
करणेपुर्वी विचार करणेत येईल . 

प्रपत्र 
( यापुर्वी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे मंजूर केलेल्या अधिसूचनेसोबतच्या तक्त्यातील प्रस्तावित फेरबदल ) 
प्रशमित संरचना म्हणून अनधिकृत विकास कामे घोषित करतेवेळी नियोजन प्राधिकरणाने विचारात घ्यावयाचे मापदंड 


अ.क्र . 


मापदंड 

( २ ) 
रस्त्याच्या रुंदीप्रमाणे इमारतीची अनुज्ञेय उंची 


१ 


प्रस्तावित फेरबदल 

( ३ ) 
टीप .- ३६ मी . पेक्षा अधिक उंची असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
वगळता इतर ठिकणाच्या कोणत्याही इमारतीला प्रशमित संरचना म्हणून 
घोषित केले जाणार नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ३६.०० 
मी . पेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती या नियमातील इतर तरतुदीच्या 
अधीन राहून तसेच बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार 
आवश्यक रुंदीचा रस्ता उपलब्ध होत असल्यास प्रशमित 
संरचना म्हणून घोषित करता येईल . 
“ वार्षिक बाजार मूल्य दर तक्यामध्ये नमूद केलेल्या जमिनीच्या / 
बांधकामाच्या - - 

- % दराने प्रशमन शुल्क ” याऐवजी “ नियोजन 
प्राधिकरणाने निश्चित केल्यानुसार प्रशमन शुल्क ” याप्रमाणे शब्दरचना 
खालील अटींच्या अधिन राहून समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित आहे . 
अट . - उपरोक्त नमूदनुसार प्रशमन शुल्क ठरवितेवेळी नियोजन 
प्राधिकरणाने त्या त्या क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक सुविधा, परिसेवा व सेवा 
पुरविण्याच्या प्रयोजनार्थ लागणाऱ्या निधीची परिगणना करावी. 


२ . 


मापदंड क्र . ३ , ४ , ५ , ६, ७ , 
३ - अनुज्ञेय चटईक्षेत्र निर्देशांक . 
४ -किमान आवश्यक सामासिक अंतरातील कमतरता. 
५ -पोचमार्गाची रुंदी. 
६ - जोत्याचे क्षेत्र ( तळ व्याप्त क्षेत्र ). 
७ - वाहनतळाचे क्षेत्र 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . म . पवार , 
शासनाचे अवर सचिव . 


PS 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 28th August 2018 

Notice 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 . 

No.TPS.1814 /CR -82 / 14 /Rules /UD - 13. — Whereas, the Maharashtra Town Planning 
( Compounded Structures ) Rules, 2017are prepared by the Government of Maharashtra in exercise 
of powers conferred by sub -section ( 1) of section 52A and clause (xxxviii) of sub -section (2 ) of 
section 158 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), 
and of all other powers enabling it in this behalf published vide Notification No. TPS - 1814 / CR -82/ 
14 /Rules /UD - 13 , dated 7th October 2017 (hereinafter referred to as the said rules ) ; 

And whereas, various planning authorities in the State communicated various issues raised 
while implementation of these rules and requested the Government to reduce the compounding 
charges required to be paid in such cases ; 

And whereas , the Government felt it necessary to consider the request and necessity to 
modify the said rules as mentioned in Schedule attached herewith . 

Now therefore , these modifications are hereby published as required by sub -section ( 1 ) of 
section 158 for the information of public and notice is hereby given that the said modifications in 
the said rules will be taken into consideration by the Government on or after expiry of one 
month period from the date of publication of these rules . 

Any objections or suggestions which may be received by the Deputy Director of Town 
Planning, Urban Research Cell , Central Building , Pune - 1, within one month from the date of 
publication of this notice in Government Gazette from any person with respect to the modification 
in the said rules may be considered by the Government while finalisation of the said rules . 

Schedule 
(Modification Suggested in the table attached with earlier sanctioned rules vide 

Notification dated 7th October 2017 ) . 
Parameters to be taken into consideration by the Planning Authority while declaring 

unauthorised developments as compounded structures 
Sr. No. Parameter 

Proposed Modification 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 Permissible height of building with Note . - No building shall be declared as 
respect to Road Width . 

compounded structure having height more 
than 36 mt. except in Municipal Corporation 
of Greater Mumbai (MCGM ) . In MCGM 
Building having height more than 36 mt. 
may be declared as compounded structure 
subject to fulfillment of other criteria of 
these regulations subject to required road 

width as per sanctioned DCPR of MCGM . 
2 Parameter No. 3 , 4 , 5 , 6 , 7 . 

In place of “ the Compounding charges equal 
3- Permissible Floor Space Index (FSI) . to ...... % of the construction rate /land rate in 
4 -Inadequate setbacks . 

current Annual Statement of Rates ” the words 
5- Width of approach road . 

the Compounding Charges as decided by 
6- Plinth area (Ground Coverage ). Planning Authority” is substituted subject 
7- Parking area . 

to following condition . 
Condition . — The planning authority shall 
decide the compounding charges as mentioned 
above by calculating the funds needed for 
providing public amenities , utilities and services 

in the respective areas . 
By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. M. PAWAR , 
Under Secretary to Government. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा / कार्या-२ / प्राफेब / गणेशनगर / २०१८. - खालापूर तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातकरवाडी या वाडीचे गणेशनगर 
या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - कोकण 
विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २८ मार्च६, २०१३ / फाल्गुन ९ -१५, शके १९ ३४ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत 
आली आहे . 

खालापूर तालुक्यातील खानाव या गावातील गोळेवाडी कातकरवाडी या वाडीचे गणेशनगर या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली 
गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतच्या अंतिम अधिसूचनेत स.नं. ८८६ हा नमूद करणेचा राहून गेला होता. तरी गणेशनगर या महसुली गावात खालील 
अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले सर्व्हे नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे. 

अनुसूची 


( सव्र्हे नंबर ) 


१६१ ते १८ ९ , २०३ ते २१४ , २१७ ते ५७६, ५ ९ ३, ५ ९९ ते ६०१, ८८६ = एकूण ४०७. 


अलिबाग , 
दिनांक २० जुलै २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड . 


जिल्हाधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-२ / प्राफेब / कापडे/ २०१८. - पोलादपूर तालुक्यातील कापडे बु. या गावातील इनामवाडी , आदिवासीवाडी , डोंबेश्वरवाडी, 
जननीचा 

माळ , पंचशीलनगर , जाखीमवाडी, मधलीवाडी या वाड्यांचे कापडे नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रुपांतर करणेबाबतची 
अंतिम मूळ अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २८ मार्च ६, २०१३/ फाल्गुन 
९ -१५, शके १९ ३४ दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे. 

पोलादपूर तालुक्यातील कापडे बु. या गावातील इनामवाडी, आदिवासीवाडी, डोंबेश्वरवाडी, जननीचा माळ , पंचशीलनगर , जाखीमवाडी, 
मधलीवाडी या वाड्यांचे कापडे या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावातील अधिसूचनेत सर्व्हे नंबर ११८ , १२१, १७१, १९ ६, १५६, १८२, 
१६८ , १९ ५ असे एकूण ८ सर्व्हे नंबर हे समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे . 

अनुसूची 
( सर्व्हे नंबर ) 


सर्व्हे नंबर ११५ ते ११७, ११ ९, १२०, १२२ ते १४४ , १४६ ते १५५ , १५७ ते १६७, १६ ९, १७०, १७३ ते १७८ , १८१, १८३, १८८ ते १९ १ , 
१ ९ ७ ते १९९, २१०, २२२ ते २२४ , ११८, १२१, १७१, १९ ६ १५६, १८२, १६८ , १९ ५ = एकूण ७८ . 


अलिबाग , 
दिनांक १० जुलै २०१८ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२, २०१८ / भाद्र १५-२१ , शके १ ९ ४० 


३१ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/L.W./702 (08 )/2018.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Manjunath Singe , Dy. Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - section ( 1) and 
( 2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan 
Mumbai for the period from 00-01 hours of 15th August 2018 to 24-00 hours on 13th September 2018 . 

( 1) The carrying of arms, cudgels , swords, spears , bludgeons, unlicensed guns, knives, 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harm 
(violence ). Save for such firearms where licence has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority ; 

( 2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive ; 

( 3 ) The carrying, collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missile ; 

( 4 ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof ; 
(5 ) The public utterance of cries , singing of songs, playing of music ; 

(6 ) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the preparations, 
exhibition or dissemination of pictures , symbols, placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City Police, offend against decency 
or morality or undermine the security of or tend to over-throw the State . 

2. If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc., employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 312 feet. 

4 . Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 
(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced. 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this order 
may be imposed ; as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphones, aswell as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and seal on 10th August , 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार सप्टेंबर ६-१२ , २०१८ / भाद्र १५-२१, शके १९ ४० 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 


Order 


No. CP /XI (6 )/A.P./701 ( 14 ) /2018.— Whereas , it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe , Dy. Commissioner of Police (Operations ), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub -section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit, 

(i) Any assembly of five or more persons, 
( ii) Any procession of any persons , and 
(iii) Any use of loudspeakers , and amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 15th August 2018 and ending at 24-00 hours on 
29th August 2018 throughout the City of Brihan Mumbai. 
The prohibition contained in the order shall not apply to : 

(a ) Marriage/ thread naming ceremony , assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
(c ) Statutory meeting of companies or clubs, co -operative societies and other societies and 

associations . 
(d ) Social gathering and meeting of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business . 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses , theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities. 
(h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(b ) Any penalty , forfeiture of punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I, further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places , and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on 10th August 2018 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


